हंगाम २०२०-२०२१ मधील किमान आधारभूत 
किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने केल्या जाणाऱ्या 
खरेदीसाठी अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेश, क्रमांक:- सपस-२०२०/प्र.क्र.१२७/२४-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ :-१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णय. 
२) शासन आदेश, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- सपस-२०१९/प्र.क्र.१३६/२४-स, दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१९ 
३) प्रधान सचिव (पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णय, 
दिनांक ४/९/२०२० 
४ शासन आदेशा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- सपस-२०१९/प्र.क्र.१३६/२४-स, दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१९. 
५) शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक:- सपस-२०१९/प्र.क्र. १३६ /२४-स, 
दिनांक :- २४ ऑगस्ट, २०२० 


शासन Seat :- 

संदर्भाधीन दिनांक ९.९.२०१९ च्या शासन आदेशान्वये खरीप हंगाम २०१९ व रब्बी २०२० करिता 
किमान आधारभूत दराने नाफेड व भारतीय अन्न महामंडळ यांच्यावतीने हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी 
रुपये ४०/- प्रति क्विंटल प्रमाणे अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित करण्यात आले होते. 

शासन आदेशा, दिनांक ३/९/२०१९ अन्वये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने 
केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित करण्यासाठी प्रधान सचिव (पणन) यांचे 
अध्यक्षतेखाळी गठित केलेल्या समितीच्या शुक्रवार, दिनांक ४.९.२०२० रोजी आयोजित बैठकीमध्ये 
खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२१ साठी रु.४०/- प्रति क्विंटल दर लागू राहतील, असा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 

खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२१ साठी निश्चित करण्यात आलेले अनुषंगिक खर्चाचे दर 
पुढीलप्रमाणे आहेत:- 


(Per Quintal) 
ee Particulars Kharip 2020 
& Rabi 2021 
1_ | Marking on bag & cost of Sutli 4 
2 | Labour charges for shifting from weightment scale & 7 
stitching 
3 | Loading to truck from APMC (including warai 12 
4 | Unloading & Stacking at MSWC/CWC 13 
5__ | Internal transportation 2 
| 6 | Thappi 2 
Total 40 


शासन आदेश क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क्र.१२७/२४-स 


२. तसेच वाहतूक खर्च हा संबंधित जिल्ह्याकरिता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत निश्चित केलेल्या 
दराप्रमाणेच राहील. 


३. खरेदीसाठी लागणाऱ्या बारदान्याचा दर हा निविदेमध्ये प्राप्त होणाऱ्या दरानुसार राहील. यासाठी 
निविदेच्या दर समितीमध्ये नाफेडच्या प्रतिनिधीचा समावेश असेल. 


छ. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००९१५११२१५१६००२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sunanda M ) tiktcsenisissmscesa 


2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc96435 1 5d80ba9e 
decaf650dad6e8311b45, 


G h d serialNumber=cSadff25 13f33afa9ed70c79c5a4636204d8bb40 
7 a Ya e 40bf2c6c2470d0f20d8dc79d, cn=Sunanda M Ghadyale 
Date: 2020.09.15 11:31:01 +05'30" 
(सुनंदा मो.घडयाळे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


Ee) 


मा.मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई. 

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 

आयुक्‍त (कामगार), कामगार भवन, ४था मजला, सी-२०, ई ब्लॉक, रिझर्व्ह बँकेसमोर, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कार्यकारी संचालक, दि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाएफपीसी, पुणे. 

व्यवस्थापक, नाफेड, मुंबई 

१०) व्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ, मुंबई 

११)सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (पणन संचालकांमार्फत ) 

१२) सर्व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ( जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत ) 

१३) कार्यासन २४-स, निवडनस्ती. 


5. पीक 22 टे 


9८ 


(> 
a 


& 


S 


SN 


) 
) 
) 
) 


vo 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


